नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड, मुदखेड व अर्धापूर 
तालुक्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते राज्यमार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१२३/नियोजन-२ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक- ०९ नोव्हेंबर, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा. क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-२००१-२१/४३१५, दि. ०४/१०/२०२१. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये नांदेड 
जिल्ह्यातील नांदेड, मुदखेड व अर्धापूर तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ तसेच रस्त्याचा एकुण होणारा वापर विचारात घेता सदर सस्ते 
राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन 
नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड, मुदखेड व अर्धापूर तालुक्यातील खालील रस्ते राज्यमार्ग म्हणून समाविष्ट करण्यात 


येत आहेत. 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ साखळी क्रमांक । दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावया । नंतरचा क्रमांक/ 
क्रमांक लांबी ची एकूण नामाभिधान 
लांबी 
| . ।राष्ट्रीय महामार्ग १६१-ए ते | प्रमुख जिल्हा | 0/00 ते १८/८०० ५७.७०० | राज्यमार्ग -४१२ 
खुपसरवाडी-विष्णुपूरी- मार्ग-१०५ १८.८०० कि.मी. कि.मी. 
असर्जन-राममा-१६१  ए- । प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते ५/४०० 
बळीरामपूर-राममा१६१ मार्ग-८६ ५.४०० कि.मी. 
तुप्पा-वडगांव-ब्राम्हणवाडा- प्रमुख जिल्हा | ४/०० ते ६/८०० 
पाथरड रेल्वेस्टेशनन-देगांव मार्ग-२३ २.८०० कि.मी. 
(बु)येळेगांव अमराबाद लोण | प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते १५/७०० 
खु. -रोडगी-निमगांव ते मार्ग-२७ १५.७०० कि.मी 
राममा-३६१ पर्यंत रस्ता. प्रमुख जिल्हा ०/०० ते ४/०० 
मार्ग-२४ ४.०० कि.मी 
प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते ११/०० 
मार्ग-२९ ११.०० कि.मी 
एकूण ५७.७०० 


कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.९३/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत ५७.७०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (११३३.७२०-- ५७.७००) म्हणजेच ११९१.४२० कि.मी. 
इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५७.७०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(३५०९.०५०- ५७.७००) म्हणजेच ३४५१.३५० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२११११०१४५९२७३७१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN : 


KACHARE 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुकत, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,नांदेड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


